सन 2098-20 अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी sade कर्ज - 
(209)(00)(09) घरबांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(१)/प्र.क्र. ०६ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०३ जून २०१९ 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 


२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - अग्निम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 


३) शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 


४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 


५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 


६) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. लेखानु-२२१९/प्र.क्र.२४/का.२३, दि.०३.०४.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्रिम, 
(७६१० ०४७२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळीळ सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर 
ळेखानुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३व ४” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्निम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु ८,०३,१२,५५०/- (रुपये आठ कोटी तीन लाख बारा हजार पाचशे 
पन्नास फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
१. हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन व त्याच्या अधीन राहून निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे प्रमाणित अग्निमाच्या 
रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याने वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करुन मगच रक्‍कम आहरीत 
करावी, व त्यानुषंगाने याबाबत कोणतेही न्यायीक प्रकरण उद्भवल्यास त्यास नियंत्रक अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


२. प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व 
बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच अग्निमास 
मंजुरी देण्यात यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण 
अग्निमाची व्याजासह वसुली होईल हे संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पहावे. 

३. अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


४. घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ BARA घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे 
बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केळे आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाड़ी यांनी करावी व 
तद्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा 
हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आव्यक त्या संपूर्ण 
कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करावी. 


५. "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे"या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी- 
१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेखात 
जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून 
त्यांना मिळालेल्या shard वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


६. " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य 
ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून 
नोंदणी (Registration) केळे असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


७. "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व 
शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक 
कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


ही. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेळ तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित 
तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


९. घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा salt अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, 
२६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


१०. प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rowe प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


११. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२. यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर 
पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


१३. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून Jae दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


तद्नंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवऱ्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 

१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी अग्निम -७६१०-श्ासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७9७६१०५०१५) या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज 
'००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७२३८) शासकीय 
कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम ' या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात 
यावे. 

१५. या झासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केळेले घरबांधणी अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित 
केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


१६. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१७. सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (335) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१८. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-ज्ासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(योजनेतर/दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्रिम (9६१० ०४७२) या खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंदाज २०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल 
२०१३ मधील अट क्र. ८ च्या अधिन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


२० सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०३१५३३१२३९१२ असा आहे. हा आदेहा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
‘ a Digitally signed by Akusing Narshi ead 
Akusing N arsh | DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Vas ave Date: 2019.06.03 15:41:33 +05'30" 
(31. 4. वसावे ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र -अ* व ‘idl H. १,२,३व ४* 


प्रत, 

१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिळल शाखा, मुंबई 

३. प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

४. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय,मुंबई 

५. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 

६. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर (२ प्रती). 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर (२ प्रती). 

११. प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायाळय, खंडपीठ औरंगाबाद 

१२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा/अकोला/यवतमाळ/औरंगाबाद/जालना/ परभणी/ 
बीड/नांदेड/नाशिक/जळगाव/अहमदनगर/पुणे/सातारा/कोल्हापूर/सोळलापूर/ठाणे/नागपूर/नंदुरबार 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा/अकोला/यवतमाळ/औरंगाबाद/जालना/परभणी/ बीड/नांदेड/ 
नाशिक/जळगाव/अहमदनगर/पुणे/सातारा/कोल्हापूर/सोलापूर/ठाणे/नागपूर/नंदुरबार 

१४.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१५. कार्यासन अधिकारी (कार्या -२३ व कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(१)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. ०३ जून २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 


अ. क्र. |CO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
४ | हह. | se 
_१_| ३ a es 
शिका महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 

षु 


age ran, नगर दिवाणी वसत् न्यायालय, नुर 
भव्य नहानगर dette याचे कायालय,ए्लनेड de 
मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायालय,मुंबई ४२५४८६३ 


१५०००० 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 
निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला 
3००११  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, यवतमाळ 
| १० | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद 
| 9a | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना 
रर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा 
र 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार 
प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
(एकूण रु. आठ कोटी तीन लाख बारा हजार पाचशे पन्नास फक्त) 


. . Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
Akusi ng Narshi DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Vasave OU = Law and Judiciary 


Date: 2019.06.03 15:41:55 +05'30" 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TIT १२१९/(१)/प्र.क्र.०६ /का. पाच, ०३ जून २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक रकमी शरा 
अग्निम अग्रीम 
| श्री. बालाजी जी पांचाळ स्वीय सहायक महाप्रबंधक ,(वित्त व अंदाज),उच्च ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई १८५०००० १८५०००० 
२ श्री. श्रीकांत प्रदीप बाविस्कर लघु लेखक (निम्न धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
श्रेणी) मुंबई कार्यालय २२९५००७ २२९५००७ 
३ श्री. अनिल न यादव लिपिक टंकलेखक | निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी [Raa 
राज्य, मुंबई २०००००० २०००००० 
| श्री. आर डी चौगले दिवाणी न्यायाधीश | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
3000000 ३०००००० 
4 श्री. अभिजीत सुरेश अत्रे दिवाणी न्यायाधीडा | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
३०२७००० ३०२७००० 
६ श्री. राकेश वसंत पाटील लघु लेखक (निम्न | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ठाणे |घरबांधणी २राव३ रा हप्ता |नियमानुसार 
श्रेणी ) २०००००० १४००००० ७०%, 
ea श्री. अनंत किशोर देशमुख सह दिवाणी न्यायाधिश| प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
नाशिक २९५१९४४ २९५१९४४ 
८ श्री. नंदलाल रामकृष्ण पाटील लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, |घरबांधणी ३०% पहिला |नियमानुसार 
नंदुरबार १७००००० ५१०००० ह्प्ता 
९ श्री. मनोहर जगन्नाथ शिंपी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र aria, ।|गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
जळगाव १०७६००० १०७६००० 
1...| श्री. गोविदा लोटन सोनार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, = | Tenor परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
जळगाव ८२३००० ८२३००० 
| श्री. चंद्रकांत एकनाथ दसरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
अहमदनगर ११७२३२६ ११७२३२६ 
१२ श्री. भारतभुषण माधवराव साळवे |लघु लेखक (निम्न । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी [Raa 
श्रेणी) २३१००३४ २३१००३४ 
१३ श्री. ake आंनदराव पवार लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।|गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
सातारा १३२३८१६ १३२३८१६ 
ha श्रीमती पल्लवी प्रमोद पैठणकर अधिक्षक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।|गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
सोलापूर लापूर १५००००० १५००००० 
१५ श्री. जहिरअहमद उस्मान घारे ।बैेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, |तयार घर खरेदी एकरकमी  ।नियमानुसार 
सोलापूर १७८०००० १४००००० 
१६ श्री. महादेव गणपतराव इंगवळे  ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
कोल्हापूर My. १६००००० १६००००० 
दिनी श्री. दत्तात्रय बाबुराव पाटील कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, = | Tenor परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
कोल्हापूर पूर १४५८००० १४५८००० 
१८ श्री. शिवाजी अर्जुन खलाने दिवाणी न्यायाधीठा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
कोल्हापूर पूर २३००००० २३००००० 
१९ श्री. रमेश निळकंठराव कवडे लिपिक प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद १२१३०६६ १२१३०६६ 
२० श्री. संजय असाराम मांडवगड लिपिक प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद १२०८१७८ १२०८१७८ 
२१ श्री. प्रशांत जयराम कुलकर्णी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
६३४६५७ ६३४६५७ 
२२ श्री. राहुल दत्तात्रये डांगे सह दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र aren, बीड |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
न्यायाधीश १६११७०३ १६११७०३ 
२३  |हिदायत अली अयुब अली सदस्य प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
नागपूर २६७५००० २६७५००० 
(एकूण रु तीन कोटी त्र्या्रव लाख एकोणचाळीस हजार सातशे एकतीस फक्त) ३९३३९७३१ 


Akusing Narshi Vasave 


Page 1 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Date: 2019.06.03 15:42:10 +05'30" 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Sheet1 


यादी क्र.2 मागास ( वर्ग-1,2,3 चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAT 1219/(1)/प्र.क्र.06 /का. पाच, दि. 03 जून 2019 सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे । हप्ता/एक रकमी| शोरा 
अग्रिम अग्रीम 
| श्रीमती तनुश्री चंद्रशेखर कांबळे लघु लेखक (उच्च श्रेणी) । नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
२०००००० २०००००० 
2 श्री. संजय बळीराम कासकर लिपिक टंकलेखक नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
१९०८००० १९०८००० 
३ श्रीमती वैशाली प्रताप कांबळे लिपिक टंकलेखक नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
२०००००० १४००००० 
| श्रीमती पल्लवी varia लहाने लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १९०८००० १९०८००० 
५  ।श्रीमती पौर्णिमा गणपत सोनवणे लघु लेखक (उच्च श्रेणी) मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे [yews परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १७३९२२७ १७३९२२७ 
& श्री. विनोद जयराम डोंगरे महानगर दंडाधिकारी मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १८३३६७२ १८३३६७२ 
aa श्री. समीर सुभाष धारसे लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीशा,लघुवाद न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
मुंबई १५०९६४९ १५०९६४९ 
८ __ श्रीमती वैज्ञाली दिपक साळुंखे लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीश,लघुवाद न्यायाधीडा, | TUR घर खरेदी एकरकमी ।|नियमानुसार 
मुंबई १६००००० १६००००० 
९ श्री. हरिष महादू माळी बेलिफ मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायाधीडा, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
मुंबई ११४५२१४ ११४५२१४ 
४ | श्री. दिपक आनंदा वाळवेकर लघु लेखक (निम्न श्रेणी) | धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
घु यु FR गृ नु 
१८२६५५३ १८२६५५३ 
0 | १ श्री. समीरखान दावलखान पठाण लघु लेखक (निम्न श्रेणी) | THIET आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई [गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
1404956 1404956 
१२ श्री. दिगबर आत्माराम बागुल कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक [तयार घर खरेदी एकरकमी ।नियमानुसार 
1350000 1350000 
१३ श्री. सचिन पुरुषोत्तम पारेख वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, ।घरबांधणी २राव३रा हप्ता |नियमानुसार 
नंदुरबार १४००००० ९८०००० ७०%, 
aa श्री. साईनाथ अशोक येनगुल कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।घरबांधणी १४९७६०० १०४८३२०|२रा व ३ रा हप्ता |नियमानुसार 
अहमदनगर ७०%, 
१५ श्री. मकरंद रघुनाथ निऱ्हाळी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |तयार घर खरेदी एकरकमी ।नियमानुसार 
अहमदनगर 
900000 900000 
१६ श्रीमती सुनिता निलेश वायदंडे वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
सातारा ५५७४१४ ५५७४१४ 
७ | श्री. विजय पिराजी कोंगले लघु लेखक (उच्च श्रेणी) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
औरंगाबाद १९७१००० १९७१००० 
१८ श्रीमती मिताली केरुआप्पा कोठुळे दिवाणी न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
औरंगाबाद २७४८३९४ २७४८३९४ 
१९ श्री. संजय राउबा सावळे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र aria, |घरबांधणी ३०% पहिला ।नियमानुसार 
जालना १२२४००० ३६७२०० हप्ता 
२० श्री. विलास नि. मोरे दिवाणी न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
परभणी १५००००० १५००००० 
२१ श्री. सुभाष रामभाऊ RG कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।तयार घर खरेदी एकरकमी ।|नियमानुसार 
परभणी ११४४८०० ११४४८०० 
२२ श्री. शैलेश रामराव तायडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |घरबांधणी ३०% पहिला ।|नियमानुसार 
बुलडाणा 
= 1450000 435000 हप्ता 
२३ श्री. गजानन शोनफड हिवाळे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।तयार घर खरेदी एकरकमी ।|नियमानुसार 
बुलडाणा १०००००० १०००००० 
२४  'श्री.लक्ष्मीनारायण शितलकुमार रानीवाल लघु लेखक (निम्न श्रेणी) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला १३४०१३३ १३४०१३३ 
२५ श्री. मनोज जनार्धन मोहोड दिवाणी न्यायाधीहा प्रमुख जिल्हा व सत्र aria, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
अकोला २६४१०५५ २६४१०५५ 
२६ श्री. राजेश महादेवराव राहूडकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
अकोला १३७८२०७ १३७८२०७ 
२७ श्री. रविंद्र होषराव वंजारी लघु लेखक (निम्न श्रेणी) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
यवतमाळ १४४०२२५ १४४०२२५ 
(एकूण रु तीन कोटी नव्वद लाख सत्याहत्तर हजार एकोणीस फक्त) ३९०७७०१९ 


Akusing Narshi 
Vasave 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Law and Judiciary 


Date: 2019.06.03 15:42:26 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी H.3 अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAT १२१९/(१)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. ३ जून २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर  हप्ता/एक रकमी शेरा 
अग्रिम | करावयाचे 
अग्रीम 
श्री. संतोष बाबाराव पिंपळकर taal प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी  । ११२४५००) ४४९८०० २ रा हप्ता ४०% नियमानुसार 
परभणी 
श्री. लुईस आलेक्स आल्मेडा णि दार महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च घर दुरुस्ती एकरकमी नियमानुसार 


न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई (नैसर्गिक आपत्ती) | ३०००००) ३००००० 


एकुणरु. सात लाख एकोणपन्नास हजार आठरे फक्त ७४९८०० 


यादी क्र.४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२१९/(१)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. ३ जून २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर  हप्ता/एक रकमी शेरा 
अग्रिम | करावयाचे 
अग्रीम 
श्री. मधुकर शिवाजी श्रीमंगले शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड (तयार घर खरेदी । ११४६०००) ११४६००० एकरकमी नियमानुसार 
एकुण रु. अकरा लाख सेहचाळीस हजार स Ha ११४६००० 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akusi ng Narshi DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of र 
Vasave 10 ह 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


